मंत्रालय सुरक्षा ॥8$6 Il प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीईएस- 0990/ प्र.क्र.३२/विशा-४ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख:- २३ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- 


१. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीईएस ०५१७/ प्र.क्र.१३७/विशा-४, 
दिनांक ३० जून, २०१७. 
२. गृह विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. पीईएस ०५१७/ प्र.क्र.१३७/विजा-४, 
दिनांक २७ जुले, २०१७. 
३. गृह विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. पीईएस ०५१७/ प्र.क्र.१३७/विशा-४, 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१७. 
४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीईएस ०११७/ प्र.क्र.३२/विशा-४, 
दिनांक १३ जून, २०१८ 
५. गृह विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. पीईएस ०११७/ प्र.क्र.३२/विशा-४, 
दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१८. 
६. अपर पोलीस आयुक्त (संरक्षण व सुरक्षा), मुंबई यांचे कार्यालयाचे 
दिनांक ०५ मार्च, २०२४ चे पत्र सहपत्रांसह. 
७. मे.सेक्यूटेक ऑटोमेशन इंडिया प्रा.लि. मुंबई यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल. 
८. उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक ०६.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

मंत्रालय ही अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाची आस्थापना असल्याने सदर आस्थापनेची 
सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्याअनुषंगाने मंत्रालय अंतर्गत सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा 
निर्णय शासन स्तरावरुन घेण्यात आला आहे. मंत्रालय अंतर्गत सुरक्षा प्रकल्प हा Phase-9 व 
Phase-2 या दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे. मंत्रालय अंतर्गत सुरक्षा प्रकल्प हा मंत्रालय 
सुरक्षेंच्या दृष्टीने पथदर्शी व महत्वाचा प्रकल्प असल्याने तो विहीत कालावधीत कार्यान्वित करणे 
मंत्रालय सुरक्षेच्या अनुषंगाने उचित ठरेल. मंत्रालय परिसर एकात्मिक सुरक्षा आणि देखरेख 
अंतर्गत Phase २ प्रकल्प हा Phase १ प्रकल्पाचा नैसर्गिक विस्तार असल्याने व Phase-| 
प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत असलेली कामे व मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प ()॥858-॥) च्या अंतर्गत असलेली 
कामे ही एकमेकांशी संबधीत असल्याने मंत्रालय सुरक्षेकरीता Phase-| प्रकल्पाचे नियमिकरण 
(continuation) म्हणून Phase-ll प्रकल्पाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त 
समितीमसमोर मान्यतेस्तव ठेवण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने दिनांक ०६ मार्च, २०२४ रोजीच्या 


झासन निर्णय क्रमांकः पीईएस- ०११७/ प्र.क्र.३२/विशा-४ 


उच्चस्तरीय aed प्रदत्त समितीच्या बैठकी मध्ये सदर प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

मंत्रालय अंतर्गत सुरक्षा प्रकल्प हा मंत्रालय सुरक्षेच्या दृष्टीने पथदर्शी व महत्वाचा प्रकल्प 
असल्याने तो विहीत कालावधीत कार्यान्वित करणे आवश्‍यक आहे. त्याअनुषंगाने मंत्रालय 
परिसर एकात्मिक सुरक्षा आणि देखरेख अंतर्गत मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प Phase-ll प्रकल्प हा 
मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प Phase-| प्रकल्पाचा नैसर्गिक विस्तार असल्याने व Phase-| प्रकल्पामध्ये 
अंतर्भूत असलेली कामे व मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प (२॥858-॥) च्या अंतर्गत असलेली कामे ही 
एकमेकांशी संबधीत असल्याने Phase-| प्रकल्पाचे नियमिकरण (continuation) म्हणून मंत्रालय 
सुरक्षेकरीता Phase-ll प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प Phase-ll च्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च 
खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr. Description Amount GST @ 18% Amount with Taxes 
No. without taxes 

1 Integarated Command 56212029 10118166 66330195 
Control Center 

2 Customized Pass 52569467 9462505 62031972 
Management Software 

3 Server, Storage, II 28950000 5211000 34161000 
Active & Passive 
Components in Data 
Centre 

4 Visitor Management 29974584 5395426 35370010 
System-Entry Plaza 
Garden Gate 

5 Visitor Management 54652300 9837414 64489714 
System inside 

i Visitor Management 6617692 TLOLASS 7808877 
System Mantri-Gate 

7 Visitor Management 6617692 1191185 7808877 
System Aarsa Gate 

al Visitor Management 6617692 1191185 7808877 
Syatem NAB Gate 

| 9 | Active Networking 5758250 1036485 6794735 

10 Drones 3438750 618975 4057725 

11 CCTV based Facial 13903500 2502630 16406130 
Recognition Platform 

12 Parking Management 22759500 4096710 26856210 
System 

13 Containment 5076250 913725 5989975 

14 Manpower Support & 60670624 10920713 71591337 
Warranty 
Grant Total 353818330 63687304 417505634 


२. उपरोक्त कामांचा समावेश असलेल्या मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प Phase-ll प्रकल्पातील 
कामांचे कार्यान्वयन व वार्षिक देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी येणा-या रक्‍कम 
रु.४१,७५,०५,६३४/- (रु.एकेचाळीस कोटी पंच्व्याहत्तर लक्ष पाच हजार Wert चौतीस फक्‍त) 
इतक्या खर्चास तत्त्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पीईएस- ०११७/ प्र.क्र.३२/विशा-४ 


३. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्‍यक अनुदान मागणी क्र.बी-०१, २०५५ पोलीस, ११५ 
पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) विविध तंत्रज्ञान 
विकास प्रकल्प, (2044A032-42) यंत्रसामग्री व साधनसामग्री या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२४- 
२०२५ या आर्थिक वर्षातील विभागास मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


४. सदरचा खर्च करण्यासाठी प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच त्यांच्या अधिनस्त उप सचिव (अर्थ, गृह विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्यात येत आहे. 


चु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२३१७२२३३६५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


CHETAN BALASAHEB 
NIKAM 


(चेतन निकम) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२) ASTRA (गृह) यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
६) पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई 
७) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


८) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
९) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

१२) कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती- विशा-४, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


